आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षाकरिता “औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा 
विस्तार करणे ” या योजनेखाली निधी वितरीत 
करण्याबाबत . (लेखाशिर्ष २२३० ६०७४) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७ / प्र.क्र.०३ / कार्यासन.६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- २८ मार्च, २०१८. 
वाचा - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७ /प्र.क्र.७५ / अर्थ-३, दि. १८.०४.२०१७. 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र-अर्थसं.२०१ ७/प्र.क्र.९४-अर्थ/३. दि.३०.०६.२०१७ व 
०६.०२.२०१८ 
3) कौशल्य विकास व उद्योजगता विभाग नस्ती क्र. संकीर्ण-२४११/२०१८/प्र.क्र.०८/व्यशि-२. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१७-१८ करीता आदिवासी उपयोजनांतर्गत मागणी क्र.टी-५, २२३०- कामगार व सेवायोजन, 
०३-प्रशिक्षण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना- राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०१) (०९) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था -कारागीर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण विस्तार ( 
२२३० ६०७४) या लेखाशिर्षाखाली रु. १५०.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 

कौडल्य विकास व उद्योजगता विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा विस्तार 
करणे या योजनेसाठी मागणी क्र.टी-५, २२३०- कामगार व सेवायोजन, ०३-प्रशिक्षण, ७९६- जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०९) औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था -कारागीर व पर्यवेक्षक यांचे प्रशिक्षण विस्तार (२२३० ६०७४ ) या लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पित निधी बाब क्रमांक ११- दशांतर्गत प्रवास भत्ता करीता रु.२०.०० लक्ष, बाब क्रमांक १३- 
कार्यालयीन खर्चाकरीता रु. २०.०० लक्ष, बाब क्रमांक २१- पुरवठा व सामग्री करीता रु. ४०.०० लक्ष व बाब 
क्रमांक ३४- शिष्यवृत्त्या व विद्यावेतनाकरीता रु.५०.०० लक्ष असे एकुण रु.१३०.०० लाख (अक्षरी रुपये एक 
कोटी तीस लाख wad ) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व 
उद्योजगता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास 
मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर वितरीत निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) खर्चासाठी नियंत्रक अधिकारी यांना 
सुपूर्द करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरित निधीच्या मर्यादेत तसेच शासन पत्र आदिवासी 
विकास विभाग क्रमांक sae २०११/ प्र.क्र. ५९ / का.११, दि. १९ जानेवारी, २०१२ अन्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद wad आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्याकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१७ / प्र.क्र.०३ (कौशल्य विकास) /कार्यासन.६ 


४. उपरोक्त आदेश संदर्भ क्र. १व २ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201803261349096424असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


न Digitally signed by Ravindra 
Ravi Nn d Ya Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


Di g am ba rrao o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 
Date: 2018.03.28 16:52:30 +05'30' 


रविंद्र औटे 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


प्रधान सचिव, Hier विकास व उद्योजगता विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

प्र.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ नागपूर/ अमरावती. 

५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग (अर्थ-१९) / ( व्यय-१४) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. निवडनस्ती, कार्यासन- ०६, आदिवासी विकास विभाग. 


Cc “७ AD -O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


